मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे यांच्या अंतर्गत रायगड पाटबंधारे विभाग, 
कोलाड अधिनस्त भिरा जलविद्युत उपविभाग, रवाळजे 
(विद्युत या उपविभागातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते 
दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.५८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९.१०.२०१९ 


संदर्भः १) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मुअ/जसंविकोप्र/आ-५(१)/३८१३, दिनांक११.१०.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांक:सीओई २०१९/प्र.क्र.५८/ज.वि., दिनांक १६.०४.२०१९. 


शासन निर्णय: 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्या आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड अधिनस्त भिरा जलविद्युत उपविभाग, 
रवाळजे (विद्युत या उपविभागात कार्यरत असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३६ पदांना व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०१९ पर्यंत किंवा त्या पदांवर संबंधित 
कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांका पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील 
सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दिलेला आहे.) 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-३, २८०१, वीज-०१, जलविद्युत निर्मिती, ००१, 
संचालन व प्रशासन, (०४) ART अवजल जलविद्युत प्रकल्प, (०४) (०१) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) (२८०१ २४०१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९१०१९१८०६४१६९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 89980 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने Dnyandeo Si Mahara, 0 = a 
A n a n d a B ag ad e Date: 2019.10.19 18:09:15 +05'30' 
सोबत : विवरण पत्र (ज्ञा. आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 


१.महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.५८/जवि 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

४. अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (५ प्रती) 

५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
६. कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 

७. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.५८/जवि 
शासन निर्णय क्रमांक: सीओई-२०१९/प्र.क्र.५८/ज.वि., दि.१९.१९०.२०१९९ चे 


विवरणपत्र-१ 
(दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत पदांना मुदतवाढ) 


रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ता.रोहा,जि.रायगड अंतर्गत भिरा जलविद्युत उपविभाग, रवाळजे 
(विद्युत) या उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढीसाठी मंजूर पदांचा तपशील. 


अ.क्र. पदाचे व संवर्गाचे नांव संख्या | 
१. | उप विभागीय अभियंता /उपविभागीय अधिव रः 

२. | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ स.अ. श्रेणी-२ & 
३. | वैद्यकोय अधिकारी (वर्ग-३) g 

४. । स्थापत्य अभि. सहाय्यक ¥ 
५. | वरिष्ठ लिपिक g 

& ।कनिष्ठ लिपिक २ 
७. । सहाय्यक आरेखव 
टॅ, ७ बेदर 
९. | टंकलेखक g 
Qo, ae g 
११. | वाहनचालक १ 

१२. | मुकादम 20 
१३ i फळ ळ| 3 
gy oe ऊकरकरकओत g 
१५. ।आया २ 
एकूण ३६ 


itally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
0 


Dig 
DN: CN = Dnyand Bagade, C = IN, S = 
Dnyandeo Ananda (१10८९१57५7 0204५० 
OU = Water Resources Department 
B ag ad e Date: 2019.10.19 18:09:36 +05'30' 


ment Of Maharashtra, 


(ज्ञा .आ. बागडे ) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.५८/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक: सीओई-२०१९/प्र.क्र.५८/ज.बि.,दि. १९.१०.२०१९ चे 


विवरणपत्र-२ 


(दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत पदांना मुदतवाढ) 


रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ता.रोहा,जि.रायगड अंतर्गत 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 


Ananda Bagade 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम संख्या | सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
श. सो. सुनिता सुनिल सरफळे अभिलेखापाल दि.३१/०५/२०२३ 
२. । भारत दाजीराव म्हामुणकर द्वारचालक दि.३०/०९/२०२० 
३. । बाळाराम आत्माराम तांबे द्वारचालक दि.३१/१२/२०२३ 
४. । गजानन घनःश्याम सावंत द्वारचालक दि.३१/०३/२०२१ 
५. । दिलीप सखाराम राजिबडे मुकादम दि.३१/०५/२०२१ 
&. राजाराम विठ्ठल भगत प्रयोगशाळा परिचर दि.३०/०४/२०२० 
७. । परशुराम केशव सारदळ चौकोदार दि.३०/०४/२०२२ 
८.  । विलास शंकर शेलार चौकोदार दि.३१/१०/२०१९ 
९, | हिरामन डोंगर भंगाळे चौकोदार दि.३१.१२.२०१९ 
१०. | रमेश दाजी जाधव चौकोदार दि.३१/०५/२०२२३ 
११९. । दत्ता नामदेव भोजने चौकोदार दि.३१/०५/२०२१ 
१२. | सुरेश गणू जाधव चौकोदार दि.३१/०५/२०२३ 
१३. | ada बाबाजी वाघमारे मजूर दि.३१/१२/२०२० 
१४. । श्री. अंकुश रामा चाचीवले मजूर दि.३१/०८/२०२१ 
'एकूण पदे शड 
Dnyandeo अणण 


Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2019.10.19 18:09:55 +05'30' 


( ज्ञा. आ. बागडे ) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


